राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पशुसंवर्धन 
विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, 
गट-अ या संवर्गाकरीता प्रशिक्षण 
कार्यक्रम व अनिवार्य संलग्नता कार्यक्रम 
आयोजनाबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्र: DAHD-99092/90/2028-DAHD-AH3 (७४४०७२), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२- अ, 

दिनांक २३ सप्टेंबर २०११. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. टीआरजी-२०१२/प्र.क्र.५६/पदुम ४, 
दिनांक ०५ मार्च, २०१२ 

३) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. DAHD-9.9099/8&/2023-DAHD-AH4 
(६९८९१७), दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ 

४) आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, औंध, पुणे-६७ कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. प्र-१/ प्र.क्र. 
१६१/प्रश्ा. प्रशिक्षण/ २१७१/२०२४, पंस-३, पुणे-६७, दि. २२/०२/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ अन्वये 
“महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण” लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य शासन सेवेत सर्व 
स्तरावर कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच आर्थिक, सामाजिक, राजकिय व तांत्रिक क्षेत्रात होणाऱ्या 
बदलास सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनामध्ये लवचिकता यावी यासाठी सर्व स्तरावर प्रशिक्षण देण्याची 
आव्यकता आहे. 


सदर शासन निर्णयातील २.२ नुसार संबंधित विभागाच्या आणि त्या विभागाच्या अधिनस्त 
संस्थांच्या मुळ तांत्रिक कामकाजाशी संबंधित तांत्रिक प्रशिक्षणाची आखणी, विकसन, नियोजन, समन्वय, 
अंमलबजावणी तसेच परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांचे मुल्यमापन करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग व 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांची असल्याचे स्पष्ट केळे आहे. त्यानुसार कामाच्या 
स्वरुपानुसार काम करण्यासाठी विशिष्ट ज्ञानाची आवश्‍यकता विचारात घेऊन संबंधित विभागांनी तांत्रिक 
प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी वार्षिक प्रशिक्षण आराखडा तयार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. 


विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक ०५/०३/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणाची रचना व अंमलबजावणी यापुर्वी निश्चित केलेली आहे. 
त्यानुसार wea विभागातील विविध पदांवरील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीत विविध 
टप्प्यावर तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-919092/90/2028-DAHD-AH A (७४४०७२), 


सध्यस्थितीत पशुसंवर्धन विभागामधीळ wae विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिका-यांद्वारे राज्यातील पद्नुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा देण्याकरिता महत्वाची भूमिका बजावली 
जाते. सदर संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे सरळसेवेने नियुक्‍तीनंतर यशदा पुणे येथे पायाभूत 
प्रशिक्षण व राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. याव्यतिरिक्त राज्य 
शासन सेवेत नियुक्‍त होणा-या उक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा क्षेत्रीय स्तरावरील विविध यंत्रणांशी संबंध 
येतो. पशुसंवर्धन विभागातील कामकाजाशी निगडित क्षेत्रीय स्तरावरील विविध यंत्रणांशी समन्वय राखून 
कार्यक्षमता वाढविणे याकरिता सदर यंत्रणांच्या कामकाजाविषयी नवनियुक्त उमेदवार अवगत असणे 
आवश्यक आहे. 


उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, पशुसंवर्धन विभागाकडे नव्याने रुजु होणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांकरीता यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राज्यस्तरिय प्रशिक्षण संस्था 
याव्यतिरिक्त क्षेत्रीय स्तरावर विविध आस्थापनेवर अनिवार्य संलग्नता कार्यक्रम (Compulsory 
Attachment Programme) आणि तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Seat :- 


q. पशुसंवर्धन विभागात सरळसेवेने रूजू होणाऱ्या Vals विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गामधील 
अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांचेमार्फत ४ 
आठवड्याचे पायाभूत प्रशासकीय प्रशिक्षण व संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये २ आठवड्याचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण 
संस्था, गोखलेनगर, पुणे येथील तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


2. या शासन आदेशान्वये राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था, गोखलेनगर, पुणे येथील तांत्रिक प्रशिक्षण 
कार्यक्रमादरम्यान पुणे येथील पश्ुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मीती संस्था आणि रोग अन्वेषण विभाग या 
राज्यस्तरीय संस्थाना प्रत्येकी एक दिवस भेट व त्यांच्या कामकाजाची माहिती देण्याबाबत मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. वरील प्रशिक्षण कार्यक्रमाव्यतिरिक्त क्षेत्रीय स्तरावर विविध आस्थापना/कार्यालये यांच्याशी 
अनिवार्य संलग्नता कार्यक्रम (Compulsory Attachment Programme) आयोजित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. याअनुषंगाने, क्षेत्रिय स्तरावरील अनिवार्य संलग्नता कार्यक्रम (Compulsory 


Attachment Programme) संदर्भात विवरणपत्र १ व विवरणपत्र २ येथील आराखड्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


४. प्रशिक्षणाचा मुख्य हेतू शासकीय सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याबरोबरच आर्थिक, सामाजिक, 
राजकीय व तांत्रिक बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाणे व लोकाभिमुख तसेच गतिमान 
प्रशासन निर्माण करणे हा आहे. त्यानुसार कार्यालय प्रमुखांनी परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांना संबंधित 
कार्यालयातील कामकाज, योजना, विभागाशी संबंधित कायदे/नियम याबाबतची इत्यंभूत माहिती देण्यात 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99092/90/2028-DAHD-AH A (७४४०७२), 


यावी. शासनाकडून/ विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा उद्देश साध्य होण्यासाठी योजनेशी 


संबंधित सर्व घटकांशी (stake holders) संवाद साधण्याचे कौशल्य निर्मिती करणे, जेणेकरुन संलग्नता 


कार्यक्रमाचा हेतू व लोकाभिमुख सुशासन (people centric good governance) निर्माण करण्याचा उद्देठा 
साध्य होईल. 


4, 


पायाभूत प्रशासकीय प्रशिक्षण व तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तसेच क्षेत्रिय स्तरावरील संलग्नता 


कार्यक्रमाची अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी:- 


१५ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे wed विकास अधिकारी, गट-अ या पदावर नवनियुक्त 
उमेदवारांना शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍ती दिल्यानंतर यशदा, पुणे यांचेमार्फत पायाभूत 
प्रशासकीय प्रशिक्षण व तांत्रिक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्याबाबत आयुक्‍त UII, पुणे यांनी 
तातडीने कार्यवाही करावी. 


. संबंधित उमेदवारांना Barer, पुणे येथे पायाभूत प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम येथे रुजू करुन 


घेतल्यानंतर परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांचा रुजू अहवाल, उपस्थिती अहवाल, सेवार्थ प्रणालीमध्ये 
नोंदणीकरिता व त्यांचे डीसीपीएस/एनपीएसकरीता क्रमांक मिळविणेबाबत आवश्‍यक कागदपत्रे 
इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने आयुक्त wpa यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


. प्रशिक्षणादरम्यान संबंधित परिवीक्षाधिन अधिका-यांचे वेतन त्यांना नियुक्‍ती आदेशात नमूद 


केलेल्या कार्यालयातून अदा करण्यात यावे. 


. पायाभूत प्रशासकीय प्रशिक्षण व तांत्रिक प्रशिक्षणाव्यतिरिक्‍्त क्षेत्रिय स्तरावरील संलग्नता 


कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने परिवीक्षाधिन अधिका-यांना विवरणपत्र १ व २ मधील विविध 
कार्यालयांना/ संस्थांना संलग्न करण्याचे आदेश आयुक्‍त पशुसंवर्धन निर्गमित करतील. 


. परिवीक्षाधिन अधिका-यांनी संलग्नता कार्यक्रमांतर्गत नमूद कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण 


केल्यानंतर त्या कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांनी परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण 
कालावधीतील मुल्यमापन अहवाल (Appraisal Report) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
यांना प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर २ दिवसांत सादर करावा. सदर मुल्यमापन अहवाल संबंधित 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी आयुक्‍त पश्रुसंवर्धन यांना सादर करावा. 


. प्रशिक्षण कार्यक्रम व संलग्नता कार्यक्रम पूर्ण केल्याबाबतची नोंद संबंधित परिवीक्षाधिन 


अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी. 


. प्रशिक्षण कार्यक्रम व संलग्नता कार्यक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक असून त्यास 


कोणतीही मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. पायाभूत प्रशासकीय प्रशिक्षण व तांत्रिक प्रशिक्षण तसेच संलग्नता कार्यक्रम अनिवार्य असल्याने 


ज्या परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम समाधानकारकरित्या पुर्ण केला नाही अशा 
परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांची माहिती आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांनी शासनास सादर करावी. 

प्रशिक्षणादरम्यान परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांना किरकोळ रजेव्यतिरिक्त कोणतीही रजा अनुज्ञेय 
राहणार नाही. तथापि सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांना अपरिहार्य 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-919092/90/2028-DAHD-AH A (७४४०७२), 


कारणांसाठीच (वैद्यकीय/ महिलांसाठी प्रसुती) प्रशिक्षण काळावधीत रजा मंजूर करण्याचे 
अधिकार आयुक्‍त WAIT यांना राहतील. 

१०. परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणाश्ी संबंधित दैनंदिनी ठेवावी. सदर 
दैनंदिनीमध्ये प्रशिक्षणाचा विषय, प्रशिक्षणाचा उद्देश, प्रशिक्षणाअंती उद्देशानुसार साध्यप्राप्ती इ. 
नोंदी ठेवाव्यात. 

११. परिवीक्षाधिन अधिकाऱ्यांनी सदर दैनंदिनी प्रत्येक कार्यालयातील संलग्नता कार्यक्रम पुर्ण 
झाल्यानंतर २ दिवसाच्या आत संबंधित जिल्हा पद्युसंवर्धन उपायुक्‍त यांना सादर करावी. 

१२. संबंधित जिल्हा Wa उपायुक्‍त यांनी प्रत्येक महिन्याचा एकत्रित अहवाल अभिप्रायासह 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांना सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०११८०३११९४०१ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नांवाने, 


Digitally signed by TUKARAM MUNDHE 
T KA R A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d60c97125dd88b1415c73cdef592d0f675 1 8bbd8ba278 


837219a7b9d7324aec, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M U N D H F seriaINumber=57B59F48D85074D9EA4B3BACFOSE19E7030E9F2 
B74772901E229A4BAE0497214, cn=TUKARAM MUNDHE 
Date: 2024.03.01 18:13:47 +05'30' 
(तुकाराम मुंढे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) नागपूर 
) आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-६७. 
) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य 
५) उपसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्व) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त (सर्व) 
९) पोलीस अधिक्षक, जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय (सवी 
qo) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (सर्व) (आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे मार्फत) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) (आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे मार्फत) 
१२) निबंधक, जिल्हा व सत्र न्यायालय (सवी 
१३) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालय (सवी 
) 
) 
) 


१४ तहसिलदार, तहसिलदार कार्यालय (सवी 
१५) आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अधिनस्त सर्व संस्था/महामंडळ/मंडळ/केंद्रे इ. 
१४) निवडनस्ती (पदुम-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-919092/40/2028-DAHD-AH A (७४४०७२), 


विवरणपत्र -१ 


पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी यांचे करीता अनिवार्य संलग्नता कार्यक्रम 


(Compulsory Attachment Programme) 


अ. क्र. तपशील विषय कालावधी 
क्षेत्रीय कार्यालयांशी संलग्न कार्यक्रम 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू होणे, जिल्हाधिकारी १ दिवस, जिल्हा 
जिल्हाधिकारी नियोजन अधिकारी कार्यालय २ दिवस, निवासी उप जिल्हाधिकारी पा 
a =o a eee = as Se a ता १ आठवडा 
कार्यालय कार्यालय व आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष २ , जिल कार्यालय १ 
दिवस 
जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात रुजू होणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक १ 
जिल्हा पोलीस दिवस कसा चे er 
2 ee ener ee दिवस, पोलीस विभागाचे विभागाशी निगडीत , SPCA, ३ दिवस, | १ आठवडा 
जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे २ दिवस 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालयात रुजू, जिल्हा परिषदेचे 
कामकाज, जिल्हयांतर्गत कार्यरत पशुवैद्यकीय संस्थांचे नियंत्रण व 
foo पर्यवेक्षण, विभागाच्या विविध योजनांचे अभिलेखे, अस्थापनाविषयक व 
ल्हा परिषद या पवा त्या eis य a तत तात तडे 
३ eae eae लेखा विषयक बाबी, कार्यक्रम अंदाजपत्रक व इतर कार्यालयीन कामकाज २ आठवडे 
कार्यालय दिवस, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी १ दिवस ee ee 
3 दिवस, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी १ दिवस, आरोग्य विभाग १ दिवस, 
सामान्य प्रशासन विभाग १ दिवस, कृषी विभाग १ दिवस, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग १ दिवस, PDDRDA १ दिवस, इतर विभाग १ दिवस 
जिल्हा कोषागार । जिल्हा कोषागार कार्यालयात रुजू होणे, कोषागाराचे कामकाज ३ दिवस, आजला 
8 कांग लेणे सनानिकं fet Ser कार्यालय यर १ 
कार्यालय स्थानिक निधी लेखा कार्यालय २ दिवस 
जिल्हा व सत्र मुख्य न्यायालयीन दंडाधिकारी २ दिवस, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता यांचे a 
4 ay ee ees न्यायालय सुनावणी १दिवस १ आठवडा 
न्यायालय कार्यालय २ , जिल्हा न्यायालय सुनावणी १ दिवस 
गट विकास पंचायत समिती स्तरावरील पद्युसंवर्धन विषयक विविध योजनांची 
& अधिकारी, पंचायत । कार्यपध्दती व अंमलबजावणी, लेखा परिक्षण, अभिलेखे, ६ गठ्ठा। १ आठवडे 
समिती कार्यालय | कार्यपध्दती व इतर कार्यालयीन कामकाज इ. 
र तहसिलदार तहसिलदार कार्यालयात रुजू होणे, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, तहसिलदार कज 
कार्यालय कार्यालयीन कामकाज, पुरवठा कक्ष (वजन मापे) १ दिवस 
उपवन संरक्षक ।महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.एमएफएस- 
८ (वन्यजीव) प्रादेशिक । २०२०/प्र.क्र.१५०/फ-८, दि.१०.०२.२०२१ अन्वये विहित करण्यात | १ आठवडा 
वनविभाग आलेल्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
y अन्न आणि औषध | दुग्ध व्यवसायाशी निगडीत अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे कामकाज eee 
प्रशासन ड्‌. 
eee पशुसंवर्धन क्षेत्राशी निगडीत गावपातळीवरील ग्रामसभा, ग्रामपंचायत मात 
९ ग्रामपंचायत य १ आठवडा 
कामकाज इ. 
शं मंत्रालय/ मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागातील कामकाज तसेच विधान मंडळातील तव 
Oo : 
विधानमंडळ कामकाज इ. 
एकूण १२ आठवडे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-919092/90/2028-DAHD-AH A (७४४०७२), 


विवरणपत्र -२ 
पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधीत तांत्रीक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
पशुवैद्यकीय दैनंदिन 
षि oes पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे दैनंदिन सर्व कामकाज इ. २ आठवडा 
दवाखाना 
विभागांतर्गत कार्यरत पशुवैद्यकोय संस्थांचे तांत्रिक व प्रशासकोय 
प्रादेशिक सहआयुक्त | पर्यवेक्षण, विभागाच्या विविध योजनांचे अभिलेखे, अस्थापनाविषयक व aes 
२ पश्गुसंवर्धन कार्यालय | लेखा विषयक बाबी, कार्यक्रम अंदाजपत्रक व इतर कार्यालयीन कामकाज १ 
र्धन कार्यालय | लेखा विषयक बाबी, कार्यक्रम अंदाजपत्रक व इतर कार्यालयीन कामकाज 
ड्‌. 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयात रुजू होणे, जिल्हयांतर्गत 
जिल्हा पशुसंवर्धन  । कार्यरत पशुवैद्यकीय संस्थांचे तांत्रिक व प्रशासकीय पर्यवेक्षण, विभागाच्या तही 
qe We ara ताया eee तास य चा या meer 
उपआयुक्त कार्यालय | विवि , SPCA, अस्थापनाविषयक व लेखा विषयक बाबी, कार्यक्रम 
अंदाजपत्रक व इतर कार्यालयीन कामकाज इ. 
कृत्रिम भारत we डिजिटल अभियान, रेतमात्रा व द्रवनत्र पुरवठा वितरण 
जिल्हा रेतन करणे, कृत्रिम तग तया या वाव या वता ता 
a ise re , कृत्रिम रेतनाझ्ी संबंधित कार्य, या बाबतच्या नोंदवह्या इत्यादी 9 आठवडा 
कामकाज इ. 
जिल्हा पशुवैद्यकीय । जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयाचे दैनंदिन तांत्रिक व प्रशासकीय तता 
4 aia १ आठवडा 
सर्वचिकित्सालय , रोग निदान प्रयोगशाळा इत्यादी 
तालुका तालुका लघुपश्ुवैद्यकीय ता कावत्यात 
लघुपशुवैद्यकीय छु aga सर्वचिकित्सालयाचे दैनंदिन तांत्रिक व यी. 
see प्रशासकीय कामकाज इ गक री 
सर्वचिकित्सालय न 
मध्यवती अंडी कुक्कुट प्रक्षेत्रांचे व्यवस्थापन, प्रशिक्षण विभाग व सदर संस्थेमध्ये करण्यात 
उबवणी केंद्र, पुणे, छ. | येत असलेले दैनंदिन तांत्रिक व प्रशासकीय कामकाज व अनुषंगीक बाबी Saas 
के | ee नागपूर, | (अमरावती नागपूर व नाशिक विभागास पुणे, लातूर विभागास १ 
; an विभागास नागपूर व नाशिक वि पुणे, लातूर वि B. 
कोल्हापूर संभाजीनगर, मुंबई विभागास कोल्हापूर संलग्न) इ. 
पुण्यश्लोक पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेढी व sol विकास महामंडळाच्या 
अहिल्यादेवी महाराष्ट्र | प्रक्षेत्रामार्फत राबविण्यात येणारे विविध विकासात्मक कार्यक्रम व योजना, 
८  । मेंढी वशोळी विकास | मंडळांतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर कार्यरत असलेल्या प्रक्षेत्रांचे व्यवस्थापन, | १ आठवडा 
महामंडळ, पुणे मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध केंद्र व राज्यपुरस्कृत 
अंतर्गत कार्यरत Vas | योजना अमलबजावणी व कार्यवाहीचा अभ्यास इ. 
महाराष्ट्र WIA महाराष्ट्र We विकास मंडळाचे कामकाज, मंडळांतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर 
विकास मंडळ, कार्यरत असलेल्या गोठित रेतमात्रा प्रयोगशाळा १ दिवस, वळुसंगोपन केंद्रे 
a ie अंतर्गत व वळुमाता प्रक्षेत्रे यांचे व्यवस्थापन, मंडळामार्फत राबविण्यात येत हा 
कार्यरत वळुमाता असलेल्या विविध केंद्र व राज्यपुरस्कृत योजना, राज्याच्या पश्नुपैदास 
प्रक्षेत्रे/ वळु संगोपन | धारणांनुसार सुधारित प्रजनन कार्यक्रम, कृत्रिम रेतनाच्या सेवा व गुणवत्ता 
केंद्र नियंत्रिण करणेबाबतची कार्यवाहीचा अभ्यास, प्रक्षेत्र १ दिवस 
एकूण ११ आठवडे 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


